कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. १२७/२०२३/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार व नागरी सेवा मंडळाच्या 
शिफारशीनुसार जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे :- 
अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
| १_| २ ३ a: 
a श्री.प्रभु परसराम अभयवीर | कार्यकारी अभियता, यांत्रिकी | कार्यकारी अभियंता, द्वार निर्मिती 
विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे विभाग-अ, दापोडी, पुणे. 
२. | Manes वाहेद काझी कार्यकारी अभियंता, द्वार निर्मिती | कार्यकारी अभियता, यांत्रिकी 
विभाग-अ, दापोडी, पुणे. विभाग क्र. २, पुणे 


२. विनंती बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या वरील अधिकाऱ्यांना विनंती बदलीच्या पदावर रुजू 
होण्याबाबतचे अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत झासनास 
doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच, म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. १२७/२०२३/आ (वर्ग-१) 


Ge सदर शासन आदेठा » महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२३०८१७१८३५१८७७२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या 
www:/wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 

R A KH | S AC H | N 2.5.4.20=7206b93 1 23f73ff523e7a493d6d53d819f5 
¢15336ff9a16ada1 1a287b879985, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C H AVA N serialNumber=75AA5A95E2FE606BB64628D64D98 
4EA9D65 1466BF93A6A2C44EEC93DF9207974, 
cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 
Date: 2023.08.17 18:37:11 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महासंचालकव सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
८. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
१०. संबंधीत अधिकारी. 
११. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


